Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २६ , 

किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१५९ 


, 


व 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


१-२६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 

इत्यादी 


, 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - म.स. - उ.जि. - भूसं - सामान्य - कावि - १६-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २३ ते २ ९ सप्टेंबर , 
२०२१ अन्वये पान क्र . ०१ ते ०३ , अनुक्रमांक १२१६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
ना . - एक -१ ( १५२६ ) . 

( १ ) 


1 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


- 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


1 


, 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलएक्यू - ४७-२०२१-२२ , मौजा - हाशीमपूर , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


४० 


०२२ 


एकूण 


० २२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प 
कार्याचे वर्णन 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादित केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यात सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 


, 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


1 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


३ 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


, 


क्रमांक - म.स. - उ.जि. - भूसं - सामान्य - कावि - २१-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २३ ते २ ९ सप्टेंबर , 
२०२१ अन्वये पान क्र . ०३ ते ०५ , अनुक्रमांक १२१७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


1 


, 


> 


f 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - एलएक्यू - ४७-२०२१-२२ , मौजा - रुद्रापूर , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा , 


5 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र 
( अदमासे ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


१२ 


० १ ९ 


२ 


१३ 


० ०२५ 


एकूण 


०२१५ 


- 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प 
कार्याचे वर्णन 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादित केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यात सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


–निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


" 


1 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - म.स. - उ.जि. - भूसं - सामान्य - कावि - २२-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २३ ते २ ९ सप्टेंबर , 
२०२१ अन्वये पान क्र . ०७ ते ० ९ , अनुक्रमांक १२१ ९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


5 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यू - ४७-२०२१-२२ , मौजा - कर्माबाद , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२ 


R 


० १ ९ 


२ 


3 


०१८ 


एकूण 


०३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


- 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प 
कार्याचे वर्णन 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादित केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यात सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


- 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


>> 


क्रमांक - म.स. - उ.जि. - भूसं - सामान्य - कावि - २०-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ९ ते १५ सप्टेंबर , 
२०२१ अन्वये पान क्र . १२ ते १३ , अनुक्रमांक ११७० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


“ 


>>> 


आणि म्हणून , 


1 


. 


ना . - एक -२ ( १५२६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , मौजा - सुसुंद्रा , तहसील कारंजा ( घा . ) , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे.आर 


१ 


२६६ 


००१ 


२ 


३७२/२ 


०२० 


एकूण 


०२१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


कार नदी प्रकल्प . 


: 


कार नदी प्रकल्पाचे कालव्याचे मातीकाम व बांधकामकरीता . 


सिंचन योजना प्रकल्प 
कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादित केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यात सोयी सुविधायांचा लाभ परिसरातील जमीन 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


, 


1 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०६ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - विभूअ - सामान्य - कावि - १५-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


1 


1 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 

नमूद करावी ) ; 
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


5 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - एलएक्यू - ४७-२०२१-२२ , मौजा - वल्लीपूर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 
०० ९ 


१ 


९ 


२ 


० ५५ 
३५५ 


३ 


४ 


१ ९ / १ 
२६ / १ / अ 
२६ / १ / ब 
२६ / १ / क 
२६ / १ / ड 


२३० 


० ५० 


w 


६ 


एकूण 


७०२ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


: 


, 


1 


I 


- 


सिंचन योजना प्रकल्प 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणप्रत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या मौजा 
वल्लीपूर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि . २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

-निरंक 
अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

-निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

-निरंक 
आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०७ . 


s 


, 


f 


1 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - विभूअ - सामान्य - कावि - १७-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


९ 


- 


- 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - एलएक्यू - ४७-२०२१-२२ , मौजा - सर्कसपूर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३५/१ 

०० ९ 
२ ३६/१ 

० २३ 
३ ३८/१ 

०२३ 
३ ९ / १ 

० २५ 
५ ५२ 

० २३ 
६ ५१ 

००३ 
४६ 

४३ 
९ ४१ 

००६ 
४०/१ 

०१६ 
३७/१ 

०१६ 
१२ 

० ०३ 
१३ 

८२/१ 
८३/१ 

० २६ 
१५ 

६६/१ 
१६ 

६३/१ 
५५/१ 


, 


भूमापन किंवा 


( 
१ 
) 


१ 


४ 


७ 


० ०४ 


८ 


००१ 


१० 


११ 


८१ 


० १८ 


१४ 


००१ 


००२ 


१७ 


००४ 


एकूण 


२०३ 


ना . - एक -३ ( १५२६ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


: 


, 


, 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणप्रत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या मौजा 
सर्कसपूर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि . २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

-निरंक 
अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

-निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

-निरंक 
आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०८ . 


. 


, 


1 


f 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - विभुअ - सामान्य - कावि - १८-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्रं . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
व 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


११ 


, 


, 


, 


; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 

) 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 

, 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , मौजा - काशीमपूर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


I 


( 
१ 
) 


१ 


५/३ 


००४ 


एकूण 


० ०४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


f 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


f 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


1 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणप्रत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या मौजा 
काशीमपूर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि . २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

-निरंक 
अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

-निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

-निरंक 
आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 
( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २० ९ . 


" 


, 


1 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - विभूअ - सामान्य - कावि -१ ९ - २०२२. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
व 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


1 


I 


अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , मौजा टोणा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


, 


- 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१५ 


० ०२ 


२ 


१६ 


०० ९ 


३ 


१७ 


o 


४ 


१० ९ 


० १० 


५ 


११०/१ 


० १२ 


६ 


११२ 


००१ 


७ 


० ११ 


१३४ / १ / अ 
१३४ / १ / ब 


८ 


०१२ 


९ 


१३४ / २ / अ 


००२ 


एकूण 


०६२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


ना . - एक -४ ( १५२६ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


: 


, 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणप्रत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या मौजा 
टोना , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि . २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

-निरंक 
अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

-निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

-निरंक 
आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


f 


वर्धा : 
दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


प्रेरणा देशभ्रतार , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


f 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २१० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


जाहिर नोटिस 


, 


क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-२०५-२०२२. 

सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित वडाळा शाखा कालवा 
व पुच्छ शाखा कालव्याचे सुक्ष्मसिंचनाचे बांधकामाकरीता , मौजा महालगांव काळू , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूची मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांची जमीन मा . कार्यकारी अभियंता , अंभोरा उपसा सिंचन विभाग , भिवापूर , जिल्हा चंद्रपूर नावाने खरेदी करावयाची 
आहे . सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार कलमे २६ ते ३० चे मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
संकीर्ण ३-२०१५ - प्र.क्र . ३४ / २ अ , दिनांक ३०-८-२०१६ सुधारित तत्वे व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र.क्र .१२ अ , दिनांक २५-०१ 
२०१७ अन्वये खाजगी वाटाघाटीने / व्यवहाराने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 

खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाने नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इतर तपशील दिलेला आहे . सदर जमिनीबाबत हिस्यावर 
हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असल्यास ही नोटीस प्रसिध्द 
झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुरव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच नमूद केलेल्या पत्त्यावर सर्व 
कागदपत्रासह सक्षम येऊन भेटावे व आपले असलेले हितसंबंध लेखी खात्री करूण घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत नाही 


, 


, 


, 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


असे समजून तसेच सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा व्यवहार पूर्ण 
केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही याची नोंद घ्यावी . 


1 


, 


मुदतीत कोणत्याही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , आंभोरा 
उपसा सिंचन , भिवापूर , तालुका भिवापूर , जि . नागपूर , जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीने केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण 
करेल . दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचाही हरकत आल्यास ते या कार्यालास कायदेशीररीत्या बंधनकार राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 

अनुसूची 


जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२८-६५-२०२१-२२ , मौजा महालगांव काळु , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
भूधारकाचे नांव 

गट क्रमांक गा . नं . ७/१२ खरेदी करावयाचे 
सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


हे.आर 


हे . आर 


१ 


११/१ 


१११ 


०३० 


२ 


२ 


११/२ 


१ १० 


१ १० 


3 


१२ 


२८४ 


२८४ 


४ 


१६ 


०४६ 


०४६ 


५ 


१७ 


० ४४ 


०४४ 


६ 


१८ 


०३८ 


०३८ 


७ 


१ ९ 


१३२ 


० ८८ 


८ 


२३/१ 


१५८ 


१५८ 


९ 


२३/२ 


०८० 


०८० 


१० 


२४ 


२३४ 


२३४ 


११ 


२५/१ 


६ ४७ 


१२ 


२५/२ 


१२१ 


३४७ 


१३ 


जनार्धन दुधनाथ नगराळे व इतर 
यशवंत दुधनाथ नगराळे व इतर 
सम्मोस श्रीहरी नगराळे व इतर 
देवराव जैराम रोकडे 
देवराव जैराम रोकडे 
देवराव जैराम रोकडे 
यादव लक्षमण कोळसे 
पांडुरंग दाजीबा नगराळे 
दुर्लभा पांडुरंग नगराळे 
राकेश श्रीरंग नगराळे व इतर 
शकुंतला ईश्वरदास पाटील व इतर 
बंडु विठ्ठल बोरकर 
भाष्कर विश्वनाथ सोनटक्के 
प्रल्हाद सुदाम लोखंडे व इतर 
संजय गुलाबराव जुमडे व इतर 
रवि पुंडलिक नगराळे व इतर 
सिध्दार्थ एकनाथ नगराळे व इतर 
रमेश संपत चिंचुलकर 
नारायण संपत चिंचुलकर 
ईश्वर आडकु चिंचुलकर 
निखिल अधिकराव करडेकर व इतर 
नथ्थाबाई अधिकराव करडेकर 
प्रविन देवराव खवसे व इतर 
अभय पांडुरंग नगराळे व इतर 
सिद्धार्थ एकनाथ नगराळे व इतर 


२५/३ 


२०० 


१४ 


२५/४ 


०८१ 


१५ 


२६ 


१७८ 


१७८ 


१६ 


३१ 


५६० 


० ८२ 


१७ 


३३ 


०७५ 


०७५ 


१८ 


२३२/२ 


१४३ 


०१४ 


१ ९ 


२३२/३ 


१४३ 


१०२ 


२० 


२३३ 


१११ 


१११ 


२१ 


२३४ 


१०० 


१०० 


२२ 


२३५ 


२०४ 


२०४ 


२३ 


२३६ 


०३४ 


०३४ 


२४ 


२५८ 


०८० 


०८० 


२५ 


२ ९ 


२४६ 


१३२ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२६ 


चोखोबा लक्ष्मण डांगे 


३० 


१५६ 


१५६ 


२७ 


२७ 


२१५ 


१२० 


२८ 


२८ 


१६० 


१५३ 


२ ९ 


२० 


१३६ 


१११ 


धनराज महादेव नगराळे 
लक्ष्मण गोदरुजी डांगे 
देवराव जैराम रोकडे व इतर 
गुलाब दागो नगराळे 
कांताबाई शंकर तुरके 
शेवंताबाई संतोष धवने 


२२ 


२ ९ ६ 


२ ९ ६ 


생 생 생 생 


३१ 


१५ 


२१८ 


१३२ 


३२ 


१४ 


२२२ 


० ९ ४ 


३३ 


कैलास आनंदराव अवगान व इतर 


१३ 


२२० 


०६५ 


३४ 


१० 


४८२ 


० ९९ 


कवडु काशीनाथ अवगान व इतर 
गजानन रामा रोकडे व इतर 


३५ 


२१ 


१४२ 


१४२ 


एकूण क्षेत्र 


३ ९ ३ ९ 


आक्षेप घेण्याची मुदत : 


आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : 


नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 
मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर , 
जिल्हा चंद्रपूर यांचे कार्यालय , 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २११ . 


जाहिर नोटिस 


क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-२०९ - २०२२. 


, 


, 


, 


सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित वडाळा शाखा कालवा 
व पुच्छ शाखा कालव्याचे सुक्ष्मसिंचनाचे बांधकामाकरीता , मौजा कोलारी , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूची मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
जमीनधारकांची जमीन मा . कार्यकारी अभियंता , अंभोरा उपसा सिंचन विभाग , भिवापूर , जिल्हा चंद्रपूर नावाने खरेदी करावयाची आहे . सन २०१३ च्या 
भूसंपादन कायद्यानुसार कलमे २६ ते ३० चे मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ३-२०१५ - प्र.क्रं . 
३४ / २ अ , दिनांक ३०-८-२०१६ सुधारित तत्वे व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र.क्र .१२ अ , दिनांक २५-०१-२०१७ अन्वये खाजगी 
वाटाघाटीने / व्यवहाराने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


, 


1 


1 


, 


, 


1 


खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाने नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इतर तपशील दिलेला आहे . सदर जमिनीबाबत हिस्यावर 
हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असल्यास ही नोटीस प्रसिध्द 
झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुरव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच , नमूद केलेल्या पत्त्यावर सर्व 
कागदपत्रासह सक्षम येऊन भेटावे व आपले असेलेले हितसंबंध लेखी खात्री करूण घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत नाही 
असे 

समजून तसेच सदर सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून मिळकतीचा खरेदीखताचा व्यवहार पूर्ण 
केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही याची नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


1 


मुदतीत कोणत्याही हरकती न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , आंभोरा 
उपसा सिंचन , भिवापूर , तालुका भिवापूर , जि . नागपूर , जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीने केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण 
करेल . दिलेल्या मूदतीनंतर कोणाचाही हरकत आल्यास ते या कार्यालास कायदेशीररीत्या बंधनकार राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 


अनुसूची 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२ ९ - ६५-२०२१-२२ , मौजा कोलारी , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 


अनुक्रमांक 


भूधारकाचे नांव 


गा . नं . ७/१२ 

नं 


गट क्रमांक / 
सर्व्हे क्रमांक 


खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


४५० 


० ९ ५ 


० ४८ 


२ 


४५२/१ 


११३ 


० ८६ 


पांडुरंग मारोती ठाकरे 
विजेंन्द्र सुखदेव मुंगले 
विलास दादाराव वरघने 
विजेन्द्र माणिक वरघने व इतर 


३ 


४५२/२ 


११२ 


० ८६ 


४ 


४५३ 


० ९९ 


०७४ 


५ 


दादाराव बघा वरघने 


४५४ 


०५२ 


०४२ 


६ 


४५५ 


३५२ 


२७२ 


७ 


आशिष नथ्थुजी वरघने व इतर 
दिनेश विजय ठाकरे व इतर 
चंद्रशेखर भाऊजी अलोने व इतर 


४७७ 


६०७ 


६०७ 


८ 


४७४/१ 


० ९ ६ 


० ९ ६ 


. 


९ 


माया गोपीचंद अलोने 


४७४/२ 


० ९ ५ 


० ९ ५ 


१० 


जयहिंद माणिक वरघने व इतर 


४५७/१ 


१ ९ २ 


१ ९ २ 


११ 


रामदास तातोबा मगर 


४५७/२ 


१४२ 


१४२ 


१२ 


दादाराव बघा वरघने 


४५६ 


३८८ 


३८८ 


१३ 


४८८ 


०७० 


० १५ 


सुनिल हरिचंद्र देशमुख व इतर 
रविंद्र भाऊराव माळवे 


१४ 


४५१ 


२१ ९ 


२१ ९ 


एकूण क्षेत्र 


२३६२ 


आक्षेप घेण्याची मुदत : 


आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : 


नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 
मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर , 
जिल्हा चंद्रपूर यांचे कार्यालय 


चिमूर 
दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 


प्रकाश संकपाळ , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 

चिमूर , 


ना . - एक -५ ( १५२६ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


४ 


मंगळवार , एप्रिल २६ , २०२२ / वैशाख ६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - ३१८-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ५५०-२०१९ , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


= 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


१ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


, 


भूसंपादन मामला क्रमांक १ ९ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , मौजा ठाणा , त.सा.क्र . २४ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर मी . 


१ 


८१ 


०.२३.४० 


एकूण 


०.२३.४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


: गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालवा सा . क्र . १६७० मी . वरील ठाणा लघुकालवा 
एम -१ / एल -१ च्या बांधकामासाठी . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी 

पुरवठा , 

औद्योगिक पाणी पुरवठा , मस्त्य 
व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि -३१ ९ - २०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४८०-२०१९ , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 


1 


आहे . 


, 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ५२ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा चंडकापुर , त.सा.क्र . ४० , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४१०/१ 


००५ 


२ 


४४३ 


००६ 


एकूण 


० ११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


: गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्यावरील एम -१ आर चंडकापुर लघुकालवा सा . क्र . 
१२०७५ मी . वरील खाजगी जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , मस्त्य 
व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 

, 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

१ 


२१ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


, 


3 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - ३२०-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४८३-२०१९ , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 

( 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


, 


1 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ५४ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा धानोरी , त.सा.क्र . ३७ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


१३१ 


०१८ 


एकूण 


०१८ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्यावरील भोजापूर वितरिका डी -१ सा . क्र . १४ ९ १० मी . 
वरील लघुकालवा एम आर -१ सा.क्र . ३४०० मी . वरील बांधकामाकरीता . 


: 


प्रकल्पाचे वर्णन 


ना . - एक -६ ( १५२६ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , मस्त्य 

, 
व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


f 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ . 


. 


, 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


, 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - ३२१-२०२२. 


- 


" 


- 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि -४७ ९ -२०१ ९ , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक पतशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


1 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


, 


आणि म्हणून , ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ५१ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा खाकसी , त.सा.क्र . २७ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४७/१ 


०१८ 


२ 


४ ९ / १ 


०१८ 


एकूण 


०३६ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द उजवा कालवा सा . क्र . २६०० मी . वरील कोरभी लघुकालवा एम -१ , एल -२ , ३६६० 

मी . वरील खाकसी लघुकालवा एम -२ एल च्या बांधकामाकरीता . 
:: गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , मस्त्य 

व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनचा सारांश 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


. 


भंडारा : 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 


संदीप कदम ( भा . प्र . से . ) , 

जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


बुधवार , मे ४ , २०२२ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४४ 


, 


व 


, 


, 


, 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक उजिभू - मं.अं. - कावि -१४ ९ -२०२२ . - 

ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग , अधिसूचना क्रमांक MIS - ११-२०१४ 
C.R.७७ - A - २ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहूं अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना ( सदर ? कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झअ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे , त्याअर्थी , अनुसूची 
एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर्ह भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये नमूद 

केलेला आहे ; 


» 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

मे 


२५ 


- 


आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( छ ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन 
क्र . २ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - अ - ६५-२०२१-२२ , 
गावाचे नाव फेगड , तालुका कुही , जिल्हा नागपूर , प.ह.नं. ६६ . 

, 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्र . 

( अदमासे ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ ९९ / १ 


० ८२ 


एकूण . 


० ८२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत पर्यायी गावठाण मौजा फेगड येथील उर्वरीत शेतजमिन संपादित 
करण्याबाबतचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
सदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर , भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील १ ९ ०००० हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा 
लाभ मिळेल . 


प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


अनुसूची - तीन 


प्रकल्प बाधीतांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे 


निरंक 


ना . - एक -७ ( १५२६ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


: 


अनुसूची - चार 
पर्यावरण व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचे दिनांक ०३ फेब्रुवारी १ ९ ८८ 
अन्वये या प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना - हरकत मिळालेले असल्याने नविन भूसंपादन 
कायदा , २०१३ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सुट आहे . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . अधिका - याचे नाव पदनाम 


- निरंक - 


ब . अधिका - याचे कार्यालयीन पत्ता 


- निरंक 


- 


- निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 
विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


, 


विशेष नोंद : भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयात 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


सुजाता गंधे , 


नागपूर : 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


